wy संग्राम सैनिकांना शासनातर्फे 
दिलेल्या फोटो पासवर मंत्रालयात प्रवेश 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग _ . 
र परिपत्रक क्रमांक पीईएस-०६०७/ प्र.क्र. प१२/वि.शा.४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक:- १२ ऑक्टोबर, २००७ 


शासन परिपत्रक :- राज्यातील स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक अनेंक कामासाठी मंत्रालय तसेच 


नवीन प्रशासन भवन येथे येत असतात. मंत्रालय सुरक्षेबाबत Sea प्रचलित आदेशानुसार 
सर्व अभ्यागतांना शासनातर्फे देण्यात आलेल्या अधिकृत फोटो tray त्यांची ओळख . 
पटवून दैनिक प्रवेशपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु स्वातंत्र्य सँमिक हे वयोवृध्द असून 
त्यांना अशा प्रकारे शासनाने दिलेल्या फोटो पासवर प्रवेश नाकारुन दैनिक मंत्रालय 
प्रवेश पत्र घेण्याची सक्ती केल्याने त्यांना मंत्रालयात wee करण्यास अडचणीचे होत 
असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. 

राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांना शासनातर्फे अधिकृत फोटो ओळखपत्र देण्यात 
आलेले आहे. ही बाब विचारात घेता उपरोक्त अडचणींना अनुसरुन आता असे सूचित 
करण्यात येते की, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना शासनातर्फे देण्यात आलेल्या अधिकृत फोटो 
ओळखपत्रावर मंत्रालयात आणि नवीन प्रशासन: भवसात थेट प्रवेश देण्यात यावा, त्यांना 
दैनंदिन प्रवेशपत्र घेण्याची आॅश्यॅकताः राहणार नाही. 

सदर परिपत्रक राज्य Metre वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २००७१०१२११३७४९००१ असा आहे. - 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने; 


Sr NAA 
(रु. न. Sere) | 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, - 
मुख्य सचिव, 


- अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, 


प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, न 
पोलीस उप आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई, 
सह सचिव (वि.शा.-४), गृह विभाग, - : 
स्वातंत्रय सैतिक कक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, 
निवडनस्ती/ वि.शा.४ . 


